झासन परिपत्रक क्रमांकः मराग्रं.-२५११/प्र.क्र. १८३/२०१८/साशि-५, 


ग्रंथालय संचालनालय व त्या अधिनस्त 
कार्यालयांतील महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट-ब 
(राजपत्रित) मधील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१७ 
रोजीची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मराग्रं.--२५११/प्र.क्र. १८३/२०१८/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २० जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.१४ 
२०१८-१९/१०४२४,दि.३.१०.२०१८ व पत्र क्र. १४/२०१९-२०/ १६७९२, 
दि.१७.०१.२०२० 
परिपत्रक : 
ग्रंथालय संचालनालय व त्या अधिनस्त कार्यालयांतील महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट- 
ब (राजपत्रित) मधील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरीक्त जेष्ठतासूची 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांना सूचित करण्यात येते की, सदर 
जेष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. जेष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप व 
सूचना असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यासंबंधी लेखी निवेदन, हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत ग्रंथालय संचालकांना सादर करावे व ग्रंथालय संचालकांनी 
संबंधितांचे निवेदन त्यांच्या अभिप्रायासह व सुधारित प्रस्तावासह शासनास सादर करावे. याबाबत 
कोणतेही आक्षेप वा सूचना प्राप्त न झाल्यास “निरंक” माहिती शासनास सादर करावी. विहित 
मुदतीनंतर आलेल्या अभिवेदनांवर/आक्षेपांवर कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 
3: सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"७/.॥8॥8/85॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२०१४४८२१३५०८ 
असा आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally raya Rambhau Kahar न 
Dattatraya 0 i 
st=Mal 
Rambhau Kahar —_zetesiereorgetntiicon 
(द.रा. कहार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट-अ. 
प्रति, 


१) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२२३ 
पृष्ठ ३ पैकी १ 


DN परिपत्रक क्रमांकः मराग्रं.-२५११/प्र.क्र. १८३/२०१८/साशि-५, 


२) ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांतील गट-ब मधील सर्व अधिकारी ( ग्रंथालय 
संचालनालयामार्फत). 

३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) निवडनस्ती,साशि-५, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः मराग्रं.-२५११/प्र.क्र. १८३/२०१८/साशि-५, 


शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं.--२५११/प्र.क्र.१८३/२०१८/साशि-५, 


दि.२० जानेवारी, २०२० सोबतचे “प्रपत्र-अ” 


ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयातील, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१६या कालावधीत 
नियमित नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ( provisional 8010181) ज्येष्ठतासूची 


अ. | ज्येष्ठता प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्ती दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृतीचा शैक्षणिक अर्हता @ 
क्र. | क्रमांक नाव (नियुक्तीनंतर (सरळसेवेने/मर्यादित = | /ज्येष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेद्वारे | मानीव दिनांक 
असल्यास त्याचा नियुक्त उमेदवारांचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 
(१) (२) (३) (3) (4) (&) (७) (ट) (8) (१०) (११) 
| ३७ श्री. आ. अ. ढोक इ.मा.व. १५/०६/१९८३ | ११/०३/२०१६ | सरळसेवा ११/०३/२०१६ | ३०/०६/२०४१ । बी.ए., 
(जा.वै.) (मलोआ-२/२०१६) एम.लिब, 
एमएससीआयटी, 
२ | ३८ श्री. सु.श्री. गजभारे अ.जा. १७/०७/१९८० | १५/०३/२०१६ । सरळसेवा १५/०३/२०१६ | ३१/०७/२०३८ । बी.ए., 
(जा.वै.) (मलोआ-३/२०१६) एम.लिब, 
एमएससीआयटी, 
३ | ३९ श्री. अ. रा. सोनवणे अ.जा. १८/०५/१९८३ | ०१/०४/२०१६ । सरळसेवा ०१/०४/२०१६ । ३१/०५/२०४१ | बी.ए.,एम.लिब, उशिरा 
(जा. वै.) (मळोआ-१/२०१६) एमएससीआयटी, र्जू 
इं.टं.ले.३० शाप्रमि,सेट- 
नेट, पीजीडीएळआयएस 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


